भारतीय प्रशासन सेवेतील महाराष्ट्र संवर्गातील 
प्रतिनियुक्‍तीवरील अधिकाऱ्यांच्या रजा वेतन अंशदान 
व निवृत्ती वेतन अंशदान वसुलीच्या दराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:-रनिवे-३८२३/प्र.क्र.२१८/२०२३/ भाप्रसे-४ 
मंत्रालय, मुंबई :- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 

१. शासन परिपत्रक क्रमांक- संकीर्ण-१०९०/प्र.क्र.१२१/९०/नऊ-अ, दि. २२.०८.१९९०. 

२. शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण-१३९८/प्र.क्र.१७/९८/९-अ, दि. ०८.०५.२०००. 

३. शासन परिपत्रक क्रमांक-भाप्रसे-१००९/प्र.क्र.9०/२००९/९-अ, दि.२६.०२.२०१०. 

४. शासन परिपत्रक क्रमांक-भाप्रसे-१४१३/प्र.क्र.२२०/२०१३/९-अ,दि. १२.०२.२०१४. 

५. केंद्रशासनाच्या कार्मिक, ळोकतक्रारी आणि सेवानिवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक व 
प्रशिक्षण विभागाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 2/9/2017-Estt.(Pay-ll), दिनांक ९ 
ऑक्टोबर, २०२०. 


शासन परिपत्रक :- 

उपरोक्त नमूद संदर्भाधीन परिपत्रकांन्वये महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय प्रशासन सेवेतील 
प्रतिनियुक्तीवर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या रजा वेतन अंशदान व निवृत्ती वेतन अंशदान यांच्या 
वसुली व शासनास करावयाचा भरणा या संदर्भात सूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. परंतु, शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय प्रशासन 
सेवेतील अधिकारी प्रतिनियुक्तीने ज्या कार्यालयात कार्यरत असतात त्या कार्यालयाकडून सदर 
अधिकारी कार्यमुक्त होईपर्यंतच्या संपूर्ण कालावधीतील त्यांचे रजा वेतन अंशदान व निवृत्ती वेतन 
अंशदानाच्या रकमांची परिगणना न करता कमी कालावधीची परिगणना करुन रक्‍कम भरणा 
केली जाते. भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे तयार करताना ही बाब 
निदर्शनास आल्यावर रजा वेतन अंशदान व निवृत्ती वेतन अंशदानाच्या उर्वरित रकमांचा भरणा 
करुन घेण्यासाठी सदर कार्यालयांकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो. ज्यामुळे सेवानिवृत्ती 
प्रकरण अंतिम करुन महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करण्यास विलंब होतो. परिणामी अशा 
भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांना त्यांचे निवृत्तीवेतन अदा करण्यास देखील विलंब होतो. यास्तव, पुन्हा 
खालील प्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

१. प्रतिनियुकक्‍्तीवरील भाप्रसे अधिकाऱ्यांच्या रजा वेतन अंशदानाच्या रकमा ह्या त्यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या संपूर्ण कालावधीतील वेतनाच्या आधारे परिगणित करण्यात याव्यात. रजा 
वेतन अंशदानाचा दर सदर अधिकाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या ११% इतका आहे. 

२. वाचा येथे नमूद क्रमांक ५ येथील केंद्रशासनाच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये सातव्या वेतन 
आयोगानुसार दिनांक १ जानेवारी, २०१६ ते दिनांक ३१ मार्च, २०१९ या कालावधीतील 
निवृत्ती वेतन अंशादानाचा दर भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार 
स्वीकारतेवेळी असलेल्या त्यांच्या वेतन स्तर (Pay Matrix Level) मधील मूळ वेतन अधिक 
महागाई भत्ता यावर १४% इतका निश्चित करण्यात आला आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः रनिवे-३८२३/प्र.क्र.२१८/२०२३/ भाप्रसे-४ 


३. तसेच वाचा येथे नमूद क्रमांक ५ येथील केंद्रशासनाच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये दिनांक १ 
एप्रिल, २०१९ पासून पुढे निवृत्ती वेतन अंशादानाचा दर मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता यावर 
१८% इतका निश्चित करण्यात आला आहे. 

४. रजा वेतन sisters व निवृत्ती वेतन अंडादाने ही शासनाकडे २ स्वतंत्र लेखाशीर्षाखाली 
भरणा करावयाची असल्याने सदर रकमांचे दोन स्वतंत्र धनाकर्ष (Demand Draft) रेखांकित 
करुन “सहायक संचालक (लेखा), सामान्य प्रशासन विभाग, भाप्रसे-४, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
(याप्रमाणे मराठीत) किंवा “Assistant Director (Accounts), G.A.D., LA.S.- 4 
Mantralaya, Mumbai -32” (याप्रमाणे इंग्रजीत) या नावे तयार करुन या संदर्भातील 
परिगणनेच्या संपूर्ण तपज्ीलासह विहित मुदतीत या विभागास पाठवावेत. 


३. रजा वेतन अंडादान व निवृत्ती वेतन अंशदानाचे धनाकर्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
कार्यासन भाप्रसे-४ कडे पाठविण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या लेखा अधिकारी/ 
प्रशासकीय अधिकारी/ वेतन अधिकारी यांची राहील. भा. प्र. से. अधिकाऱ्याचा प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपुष्टात आल्यावर १५ दिवसांत किंवा प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीनंतर १५ 
दिवसांत यापैकी जे आधी घडेल त्याप्रमाणे सदरचे धनाकर्ष सादर करणे बंधनकारक राहील. 


४. सदर UA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२४०२२३११२२४१३१०७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ABASAHEB 1111 न ततता 


2.5.4.20=dda6dce16e02931 dObcf354ed2558cab3130bb640d7b4ac92d50c0 
033f733019, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B6F74D9AF2E69AEA2F53DF24447EC816F3D101C430D5DA1 
8001F48C333A60BBB, cn=ABASAHEB ATMARAM KAWALE 


Date: 2024.02.23 11:32:43 +05'30' 


(आबासाहेब आ. कवळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत-: 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा/विधान परिषद सदस्य 
५. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ 2, मुंबई/ नागपूर 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/ नागपूर. 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 
(wer परिपत्रक यंत्राळयीन विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असणाऱया सर्व गहायंडळांच्या 
निव्डानास आणावे) 
९. सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालये 
१०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कार्यालये, 
११. सर्व विभागीय आयुक्त, कार्यालये 
१२. सर्व महानगरपालिका कार्यालये 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः रनिवे-३८२३/प्र.क्र.२१८/२०२३/ भाप्रसे-४ 


१३. अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, अर्थसंकल्प-२५, व्यय-४, वित्त विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१४. अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, कार्यासन भाप्रसे-१, भाप्रसे-२, भाप्रसे-३, आस्था-१ व 
रोखशा, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


